पोलीस दल आधुनिकीकरणांतर्गत राज्यातील 
३५४ सरकारी शाळातील विदयार्थांसाठी 
स्टुडंट  पोळीस कॅडेट कार्यक्रम 
राबविण्याकरीता रू.१,७७,००,०००/- इतका 


निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३५२/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २९ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- १. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३५२/पोल-४, दि.२७.२.२०१९, 
२. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
कार्यालयीन जा.क्र.टिआरजी/३/२?०॥०७ Cadet Programe/9§/2090/98009, 
दि.१५.११.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


पोलीस दल आधुनिकीकरण या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत (केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य 
हिस्सा ४०%) राज्यातील ३५४ सरकारी शाळांमधील इयत्ता ८ वी व ९ वीच्या वर्गातील 
विदयार्थांसाठी स्टुडंट पोळीस कॅडेट कार्यक्रम राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये रु.१,७७,००,०००/- इतक्या रकमेतून प्रति शाळा रु.५०,०००/- प्रमाणे खर्च करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने, केंद्र हिस्स्यापोटी रू.१,०६,२०,०००/- आणि 
राज्य हिस्स्यापोटी रू.७०,८०,०००/- याप्रमाणे एकूण रू.१,७७,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
सत्त्याहत्तर लाख फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा खर्च “मागणी क्र.बी-१, २०५५, पोलीस (००) (00) (००३) शिक्षण व प्रशिक्षण(००) (००) 
(०४) स्टुंडट पोलीस कॅडेट प्रोग्राम (केंद्र हिस्सा-६०%) (२०५५ AIGC) आणि मागणी क्र.बी-१, २०५५, 
पोलीस (००) (00) (००३) शिक्षण व प्रशिक्षण (००) (००) (०५) स्टुंडट पोलीस कॅडेट प्रोग्राम (राज्य 
हिस्सा-४०%) (२०५५ AIG), ११-प्रवास खर्च, ५०-इतर खर्च व ५२-यंत्रसामग्नरी व साधनसामग्री या 
लेखाशिर्षाखाली ” विधानमंडळाच्या डिसेंबर -२०१९ च्या हिवाळी अधिवेडानात बाब क्रमांक - ०४ 
अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या सन २०१९-२० च्या पूरक अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदरील निधी संदर्भ क्र. (१ मधील शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेल्या शाळांना वितरीत 
करण्यासाठी संबंधित पोलीस आयुक्‍त व जिल्हा पोळीस अधिक्षक कार्यालयांना वितरीत करण्याची 
कार्यवाही पोळीस महासंचालक कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ क्र.3/१४६१, 
दि.१०.०१.२०२० व वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७/२०२०/व्यय-७, 
दि.२०.०१.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१३१८/प्र.क्र.३५२/पोल-४, 


& : 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१३०१३२३४७२८२९ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रती, 


on G&G & 


१०. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Somnath ४८ 


Potare 
0 mn a t h :c=IN, o=Governmen harashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, 
2. 


hi 
5.4.20=4d677dcd 1 bc3bed55a48ddbdaad925a665 1¢5d43a12 
d84cf305d3ff791 ea7f16, 


17e9c3c1ef20b007fefcSa1 fl ecOe69f061648d4F 
a S a Nn O a re 897d5822e9f0e56899502e0, 
Date: 2020.01.30 13:07:49 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

. अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 

. सहसचिव/उप सचिव (एस डी-४), शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. संचालक, माध्यमिक शिक्षण, शिक्षण संचालनालय, मुंबई/पुणे 


२/- यांना कळविण्यात येते की, सदर निधीचा विनियोग करण्याबाबत संबंधित 
शिक्षणाधिकारी यांना आपल्या स्तरावर आदेशित करण्यात यावे. 
सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 


११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३.वित्त विभाग (का.व्यय-७/ अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई 

१४.शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग (कार्यासन एसडी-४), मंत्रालय, मुंबई 
१५.गृह विभाग (का.बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई 

१६.निवडनस्ती, गृह विभाग/पोल-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


